मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन 
समितीवर नामनिर्देशात सदस्य व 
विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9७८/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२३. 


पहा :- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/का.०५/जिवायो/नामनिर्देशित/विशेषनिमंत्रित/२२-२३/प्र.क्र.१०७/ 
१०२१, दि.१४.१०.२०२२. 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) आणि पोटकलम ३(३) चार (फ) येथिल 
तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देडानाच्या ०२ सदस्यांची व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ०७ व्यक्तींची “विशेष निमंत्रित 
सदस्य” म्हणून मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांनी उपरोक्त 
आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष 
निमंत्रित सदस्य यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून 
सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

oe हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०११०१५२४५३०५१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


१. की DHURI -- 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9८/का-१४८१-अ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण 

८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर 

१३. निवड नस्ती, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9८/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.७८/का-१४८१-अ, दिनांक: १० जानेवारी, २०२३ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (ब) अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
शिंगी श्री. मिहिर कोटेचा, मुलुंड मतदारसंघ 
विधानसभा सदस्य 
2 | श्री. अतुल भातखळकर, विधानसभा | कांदिवली मतदारसंघ 
सदस्य 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


| श्री. पवन त्रिपाठी २०२, बिनाका अपार्टमेंट, आझाद रोड, गोवंडी, 
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००६९ 

२ | ait. प्रभाकर शिदे ५०१, अमृतरनुभव सोसासटी, केसरबाग, गोखले 
मार्ग, मुलुंड (पूर्वी, स्वामी नारायण मंदिराजवळ, 
मुंबई-४०००८१ 

3 श्री. निखिल व्यास १०६, कमळा आशिष टॉवर, महावीर नगर, 


कांदिवली(पश्चिम), मुंबई 

| श्री. तेजिदर सतनाम सिंग तिवाना । A, ७०१ न्यु रूपाली बिल्डींग, साईबाबा पार्कच्या 
बाजुला, एव्हरशाईन नगर, मालाड(प.), मुंबई- 
४०००६४ 

५ | stadt स्मिता काळे बी/२०१, शिवनेरी अपार्टमेंट, नाथ पै नगर, 
विद्याभवन हाळेजवळ, घाटकोपर(पूर्वौ, मुंबई- 
४०००७७ 

६ | at. आर. डी. यादव बी-८, त्रिमुर्ती निवास, विश्वशांती नगर, मुलुंड 
कॉलनी, खिंडीपाडा, मुंबई-४०००८२ 

7 श्री. हरद कांबळे अग्निडामनदल को आप. हाऊसिंग 
सोसा.(अग्निवेध), रूम.नं.१०३, ए-१ विंग, fed 
मधुकर कदम मार्ग, देवनार कॉलनी, गोवंडी(प.) 
मुंबई-४०००४३ 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA 
DHURI 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


